महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या 
खर्चासाठी कार्यक्रमांतर्गत) प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४/१०/२०२४ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 

२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/का-४, 
दि.५.१०.२०१६ 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४ 

४ शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ दि.०८/०७/२०२४ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दि.२५.०७.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


राज्यात उदू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उदू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी मार्फत राबविण्यात 
येणा-या योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून, सदर शासन निर्णयातील योजनांची सन २०२४-२५या 
आर्थिक वर्षात पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ४ येथील झासन निर्णयान्वये 
रुपये २१,१२,०००/- इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. आता उक्त 
संदर्भ क्रमांक ५ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५/०७/२०२४ नुसार सन २०२४-२५ च्या प्रथम 
नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) एकूण अर्थसंकल्पित रकमेच्या go टक्केच्या मर्यादेत खालील विविध 
०७ योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ८९,००,०००/- ( अक्षरी रुपये एकोणनव्वद लाख फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांपैकी महाराष्ट्र राज्य उदू 
साहित्य अकादमीकडून राबविण्यात येणाऱ्या पुढील ०७ योजना त्यापुढे दर्शविलेल्या खर्चाच्या मर्यादेत 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उद्दीष्टये खर्च मर्यादा 
पिं इमकान या त्रैमासिकाचे | रुपये १,००,०००/- 
प्रकाठन (अंक 33) 
२ | उदू मुशायरा आयोजित करणे । रुपये १७,००,०००/- 


२६ जानेवारी रोजी गेट वे ऑफ इंडिया, मुंबई येथे मुझायरा. 
एकूण खर्च मर्यादा रुपये १५.०० लाख. त्यापैकी संचालक, 
पुरातत्व विभाग, मुंबई कार्यालयात सदर कार्यक्रमाचे शुल्क व 
अनामत रक्‍कम भरण्यासाठी अ.वि.वि. शा. नि. दि.८/७/२४ 
अन्वये रुपये १.०० लाख इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. उर्वरित रुपये १४.०० लाख इतक्या 
रकमेच्या खर्चास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

याशिवाय, राज्यातील कोणत्याही एका शाहराध्ये रुपये ३.०० 
लाख इतकी कमाल खर्च मर्यादा असलेले Feed 
आयोजन. 


उदू नाटय महोत्सव आयोजित 
करणे. 


रुपये १५,००,०००/- 
(दोन दिवसांसाठी नाट्य महोत्सव आयोजित करण्याकरिता) 


उदू हस्तलिखिताचे प्रकाहन 
तसेच मराठी-उर्दू अनुवादकांना 
आर्थिक अनुदान देणे. 


रुपये ६,००,०००/- 
(केलेंडर वर्ष २०२३) 


उदू भाषेतील कवी, लेखक, 
विचारवंत यांच्या पुस्तकांना 
पारितोषिके देणे 


रुपये ६,००,०००/- 


उदू पत्रकारांसाठी दरवर्षी 
कार्यशाळेचे आयोजन करणे. 


रुपये २,००,०००/- 


उदू भाषेतील उल्लेखनीय 
कामगिरीबद्दल पारितोषिके देणे. 


रुपये ४२,००,०००/- 
(३ वर्षातील पुरस्कारांसाठी) 


(अक्षरी रूपये एकोणनव्वद लाख फक्त) 


रुपये ८९,००,०००/- 


२. 


सदरहू खर्च “मागणीक्र. झेडई-०१, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम ०१- अल्पसंख्याक सहाय्य (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीच्या 
विविध योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ बी ०९४)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ 


प्रत :- 


3. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दिनांक 
२५.०७.२०२४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००४१५१२५६७५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VISHAKHA SACHIN ADHAV 
DI 


IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b2ad90146c0c24582e5f6937 3fdb0Odd8bff89e962d3f5d3 
bb153e589b39cc43, postalCode=400032, Mi 


-65EF4533476D0EA1DB9995A9B28EDC41 73C3B949 
22081D293614536B5BEAD664, cn=VISHAKHA SACHIN ADHAV 
2024.10.04 14:59:52 +05'30' 


(विशाखा स. आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का-२) /(का-४) आणि (का-७) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 


७. निवडनस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


